नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.८९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १० जानेवारी, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/ता. निफाड जि. नाशिक/७३०७/२०१८ दि. २९/११/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नाशिक 
जिल्ह्यातील निफाड तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून quad करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोत्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
१. राज्यमार्ग-२७ ते नांदूर मध्यमेश्वर - इतर । (०/०० ते १९/००) | १९.२०० | प्रमुख जिल्हा 
सारोळेथडी - खोडले HA - कोळगांव - जिल्हा | १९.२०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१०५ 


कानळद - शिरवाडे - वाकद - मुखेड प्रमुख मार्ग-३२ 
जिल्हा मार्ग-७५ ला मिळणारा रस्ता. 


२. राज्यमार्ग-२७ पासून म्हाळसोकोरे - भेंडाळी - इतर | (०/०० ते| १६.२०० । प्रमुख जिल्हा 
बेरवाडी - चाटोरी - नागापूर ते प्रमुख जिल्हा । १६/२००) कि.मी. । मार्ग-१०६ 
राज्यमार्ग-२ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग-४१ | १६.२०० कि.मी. 

३. प्रमुख जिल्हा मार्ग -४७ (कोकणगांव) पासून -।| इतर । (०/०० ते| १६.५०० | प्रमुख जिल्हा 
सुकेणे - चांदोरी - सायखेडा ते प्रमुख जिल्हा | जिल्हा । १६/५०० कि.मी. । मार्ग-१०७ 
मार्ग २७ मार्गे राज्यमार्ग-३५ ला मिळणारा मार्ग-४२ | १६.५०० कि.मी. 
रस्ता. 

४. ज्यमार्ग- २७ (बारगांव पिंप्री) पासून पाटपिप्री| इतर (०/०० ते| १६.८०० | प्रमुख जिल्हा 
-तळवाडे - रामनगर - सोनेगांव - गोडेगांव ते| जिल्हा | १६/८०० कि.मी. | मार्ग-१०८ 


प्र.रा.मा.-२ प्रस्तावित प्रमुख जिल्हा मार्ग - | मार्ग-४३ | १६.८०० कि.मी. 
१०७ ला मिळणारा रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.८९/नियोजन-२ 


राष्ट्रीय महामार्ग-९५३ (जाऊळकेवणी) पासून इतर | (०/०० ते १६/०० 


चिंचखेड -आथरे वस्ती - उंबरखेड - जिल्हा | १६.०० कि.मी. ४९.५०० । प्रमुख जिल्हा 
पिंपळगांव राष्ट्रीय महामार्ग-३ ते बेहेड - मार्ग-९२ कि.मी. । मार्ग-१०९ 
नारायण टेंभी - कारसूल -पंचकेश्वर - कुंभारी इतर | (0/00 ते 39/00) 

- वावी ते खडक ओझर - राज्यमार्ग-२५ ला जिल्हा । ३१.०० कि.मी. 

मिळणारा रस्ता. मार्ग-९१ 


इतर | (२/५०० ते 3/00) 
जिल्हा | ०.५०० कि.मी. 
मार्ग-३० 

इतर | (६/०० ते ८/०० 
जिल्हा । २.०० कि.मी. 


मार्ग-९० 
निफाड - काथरगांव - कुरूडगांव - कोठुरे - इतर | (०/०० ते| २८.२०० | प्रमुख जिल्हा 
करंजगांव - औरंगपूर- भेंडाळी - तळवाडे - जिल्हा । २८/२००) कि.मी. | मार्ग-१५५ 


पिंपळगांव निपाणी ते नायगांव (प्रमुख जिल्हा | मार्ग-१८१ | २८.२०० कि.मी. 
मार्ग-२७ रस्ता. 


एकूण १४६.४०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४६.४०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३६९६.५१० + १४६.४००) म्हणजेच 
३८४२.९१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४६.४०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (२३५९.०८० - १४६.४००) म्हणजेच २२१२.६८० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११०१२३१२३५४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipure 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, 
Swaroo p कज नमल 
2.5.4.20=2923930fb 1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33 
e2a8a322ed2dcfb496a3a97175, 


ji 
T U ka ram Ra i p LI sziatvumber=t2787sps4adcistoaas3oe3of923cban 
Tukaram 


3e8a174114e57cc46, cn=Swaroop 
re 
Date: 2019.01.10 12:40:37 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


१ विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.८९/नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा, 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


mM 


> ES, ८ 9 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


